शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कार सन २०१८-१९ 
निवड समितीची स्थापना करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु २०१८/प्र.क्र.१२७/क्रीयुसे २ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख : १४ फेब्रुवारी, २०२०. 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांकः शिछपु २०१८/प्र.क्र.१२७/ 
क्रीयुसे २, दिनांक २४ जानेवारी, २०२०. 
२. क्रीडा व युवकसेवा संचालनालयाचे पत्र क्र. क्रीयुसे/शिछक्रीपु /का-१४/२०१९-२०/ 
दिनांक ०१फेब्रुवारी, २०२०. 
प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्रातील सर्वोत्कृष्ट क्रीडापटू, क्रीडा कार्यकर्ते तसेच महाराष्ट्रातील क्रीडा क्षेत्राच्या 
प्रगतीसाठी अहर्निश व सेवाभावी वृत्तीने कार्य करणाऱ्या खेळाडू/व्यक्‍तींना दरवर्षी शिवछत्रपती राज्य 
IST जीवन गौरव पुरस्कार, उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कार, शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार 
(खेळाडू), शिवछत्रपती राज्य साहसी क्रीडा पुरस्कार, शिवछत्रपती राज्य Hist पुरस्कार (दिव्यांग 
खेळाडू) व जिजामाता पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येते. या पुरस्कारांच्या सुधारित नियमावलीस 
उपरोक्‍त दि.२४.०१.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर शासन 
निर्णयामध्ये शिवछत्रपती पुरस्कारार्थींच्या निवडीसाठी राज्यस्तरीय निवड समिती गठीत करण्याची 
तरतूद आहे. यास्तव सन २०१८-१९ या वर्षाची पुरस्कार निवड समिती गठीत करण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. त्याबाबत आता शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 

शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवन गौरव पुरस्कार, उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कार, 
शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (खेळाडू), शिवछत्रपती राज्य साहसी क्रीडा पुरस्कार, शिवछत्रपती 
राज्य क्रीडा पुरस्कार (दिव्यांग खेळाडू) व जिजामाता पुरस्कार देण्याकरिता संदर्भ क्र.०१ च्या शासन 
निर्णयातील परिशिष्ट “अ” नियम क्र. ५ मधील तरतुदीनुसार खालीलप्रमाणे निवड समिती गठीत 
करण्यात येत असून खालील नमूद अशासकीय (तज्ञ) सदस्यांची नियुक्‍ती करण्यास शासन मान्यता देत 
आहे.:- 


अ.क्र सदस्यांचे नाव पदनाम 
[ae मा. मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण अध्यक्ष 
२. | Al. राज्यमंत्री, क्रोडा व युवक कल्याण उपाध्यक्ष 
३. | अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग सदस्य 
४ १) श्रीमती अंजली वेदपाठक-भागवत (राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारार्थी) अशासकीय 


) 
2) श्री. मुरलीकांत पेटकर (पदाश्री पुरस्कारार्थी) सदस्य (तज्ञ) 
३) श्री. संजोय चक्रवर्ती (अर्जुन परस्कारार्थी) 
४) श्री. काका पवार (अर्जुन परस्कारार्थी) 
५) श्री. श्रीराम भावसार (अर्जुन परस्कारार्थी) 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु २०१८/प्र.क्र.१२७/क्रीयुसे २ 


५. | महाराष्ट्र ऑलिम्पिक व पॅरा ऑलिम्पिक असोसिएठान यांचा प्रत्येकी एक | अशासकीय 
प्रतिनिधी सदस्य 
६. | आयुक्त, क्रोडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे सदस्य सचिव 


2. निवड समितीच्या अशासकीय सदस्यांची नियुक्‍ती पुढील तीन वर्षाकरीता राहील. उपरोक्त 
सदस्यांना शासन निर्णय, वित्त विभाग, दिनांक २४.०५.२०१२ नुसार बैठक भत्ता तसेच शासन निर्णय, 
वित्त विभाग दिनांक ०३.०३.२०१० च्या परिच्छेद १२ मधील तरतूदीनुसार प्रवासभत्ता व दैनिक भत्ता 
अनुज्ञेय राहील.सदर खर्च हा शिवछत्रपती क्रीडापीठ, बाळेवाडी, पुणे येथील जमा निधीतून भागविण्यात 
यावा. 


३. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे तथा सदस्य सचिव, पुरस्कार निवड समिती यांनी समितीची 
बैठक आयोजित करण्याबाबत आवश्यक ती पुढील कार्यवाही तात्काळ करावी. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२१४१२२६२६६२२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 


Swati Madhukar 2xsesoenmeroivanssnaou sera 


2.5.4.20=82e 1 d6f07cScabf5884958ee70015d36b35b2c07e 


Nanal य याता 
(स्वा. म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

सर्व विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा. (संचालनालयामार्फत) 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

सर्व संबंधित अशासकीय सदस्य. (संचालनालयामार्फत) 

मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक. 
निवडनस्ती, क्रीयुसे-२. 


>» C AW A  -5 


oa (२ SG & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


